महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः संकीर्ण-१०२३/प्र.क्र. ०२/१४-ब 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख: ०३ मे, २०२३ 
संदर्भ:- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन आदेशा क्रमांक:- कअनि-११२२/प्र.क्र.२२ (भाग-१)/१४-ब, 
दिनांक ०१.०२.२०२३. 


शासन आदेशा 


उपरोक्त संदर्भीय शासन आदेशा दिनांक ०१.०२.२०२३ अन्वये श्री.दे.ह.डाबेराव, तत्कालीन कक्ष अधिकारी, 
नियोजन विभाग यांची सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील राज्य सेवा SEH आयोग, अमरावती महसुली 
विभाग, अमरावती या कार्यालयातील “कक्ष अधिकारी” या पदावर प्रथमत: एक वर्षासाठी संदर्भीय शासन आदेशात 
नमूद अटी व शा्तींच्या अधिन राहून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. तथापि, प्रशासकीय कारणास्तव 
संदर्भीय शासन आदेशा रद्द करण्यात येत आहेत. 


a सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०५०४१५४१३७२४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
VINAYAK 


BABURAO MANE 


(वि.बा.माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३) महाराष्ट्र राज्य मुख्य लोकसेवा हक्क आयुक्त, बृहन्मुंबई, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-३२. 
४) राज्य सेवा हक्‍क आयुक्‍त, अमरावती महसुली विभाग, अमरावती. 

५) सह/उप सचिव (आस्थापना), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६) उप सचिव (लोकझाही दिन कक्ष), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७) श्री.दे.ह.डाबेराव, अवर सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई (प्रशासकीय विभागामार्फत) 

८) निवड नस्ती/संग्रहार्थ (का.१४ब) 


